महाराष्ट्र स्थावर संपदा 
अपिलीय न्यायाधिकरणावर 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७१/दुवपु-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जानेवारी, 2023 


वाचा- 


१) केंद्र शासनाचा स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६. 

२) महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलीय न्यायाधिकरण (अधिकारी व कर्मचारी) 
(नियुक्‍ती व सेवाशर्ती) नियम, २०१७. 

३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : स्थासंअ-२०१७/प्र.क्र.१२५/दुवपु-२, 
दि.०८ मे २०१८. 

४) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : रेरा-२०१८/प्र.क्र.२०३/दुवपु-२, 
दि.१३ जून २०१८. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६ दि.२६.०३.२०१६ 
रोजी अधिसूचित केला आहे. उक्त अधिनियमाच्या HHA ४५ नुसार एक अध्यक्ष व कमीत कमी दोन 
पुर्णवेळ सदस्य SAT अपिलीय न्यायाधिकरणाची रचना असणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने वाचा क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलीय न्यायाधिकरणावर श्रीमती इंदीरा जैन 
(निवृत्त न्यायाधीश ) यांची अध्यक्ष या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्रीमती इंदीरा जेन यांचा 
नियतवयोमानानुसार दि.१९.१२.२०२२ रोजी सेवाकालावधी संपुष्टात आला आहे. यास्तव अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलीय न्यायाधिकरण या पदावर पात्र व्यक्‍तीची नियुक्‍ती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६ च्या कलम ४५, कलम 
४६ (१) व कलम ४६ (२) मधील तरतूदींद्वारे प्राप्त अधिकारांचा वापर करून झासन याद्वारे, अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलीय न्यायाधिकरण या पदावर श्री.संभाजी एस.शिंदे (से.नि. मुख्य 
TAT, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान) यांची नियुक्‍ती ते कार्यभार स्विकारतील त्या 
दिनांकापासून करीत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.9१/दुवपु-२ 


सदर पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर त्यांच्या नियुक्‍तीस स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) 
अधिनियम, २०१६, महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलीय न्यायाधिकरण (अधिकारी व कर्मचारी) (नियुक्‍ती व 
सेवाशर्ती) नियम, २०१७ व झासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग दि.१३ जून २०१८ मधील तरतूदी लागू 
राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०५१७२१३५५९०९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MALHARI 
KAWADE 


(अजित कवडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई, 
३) मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) खाजगी सचिव, मा. विरोधी पक्षनेता ( विधानपरिषद / विधानसभा ), 
महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, (पत्राने) 
६) श्री.आर.डी.धानुका मा.न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक. (पत्राने) 
७) श्री.संभाजी एस.शिंदे (से.नि. मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च 
न्यायालय, राजस्थान). 
८) अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण विभाग) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक. 
९) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
qo) सचिव, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण,वांद्रे (पू.) मुंबई. 
११ सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२) निवडनस्ती (दुवपु-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


